राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प (NCLP) अंतर्गत करण्यात 
आलेल्या सुधारणांनुसार,राज्यसंसाधन केंद्र (State 
Resource Centre) स्थापन करणेबाबत--- 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएळए-२०१७/प्र.क्र.२९४/काम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट, २०१९. 
वाचा :- 
१. केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No. G-20093/9/2092-CL, दिनांक ३१.१०.२०१७. 
२. केंद्र शासनाचे अर्ध शासकीय पत्र क्र.5-२७०१९/१/२०१८-७_, दिनांक ०७.०२.२०१८. 
३. समक्रमांकाचा शासन निर्णय क्र. सीएळए-२०१७/प्र.क्र.२९४/काम-४, दिनांक ११.०१.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय बाळ कामगार प्रकल्प (NCLP) अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, राज्य संसाधन 
केंद्र (State Resource Centre) स्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन अ.क्र.२ येथील पत्रातील 
निर्देशानुसार संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दिनांक 99.09.2098 च्या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त (कामगार) 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी ८ स्तरीय सदस्यांची संरचना असलेली राज्य संसाधन केंद्राची 
(State Resource Centre) स्थापना शासनाने केली होती. परंतु त्यामध्ये काही acl seas आल्याने 
दिनांक ११.०१.२०१९ रोजीचा संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन नव्याने शासन 
निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय बाळ कामगार प्रकल्प (NCLP) अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, राज्य संसाधन 
&g (State Resource Centre) स्थापन करण्याबाबतचा दिनांक ११.०१.२०१९ चा शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन शासन या निर्णयाद्वारे आयुक्‍त (कामगार), कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, बांद्रा 
(पूर्व, मुंबई - Yoo ०५१ यांचे अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे राज्य संसाधन de (State Resource Centre) 
स्थापन करण्यास मान्यता देत आहे. 


अ.क्र. | पदाधिकारी संस्था/समितीवरील पदनाम 
fa | आयुक्‍त (कामगार) अध्यक्ष 
२ आयुक्त (कामगार) यांनी नामनिर्देशित अधिकारी उप आयुक्‍त | सदस्य सचिव 
(कामगार) (ग्रा.वि.), मुंबई. 
३ संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय. सदस्य 
संचालक, सर्व शिक्षा अभियान किंवा त्यांचे प्रतिनधी. सदस्य 
षु संचालक, राज्य शिक्षण व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था किवा | सदस्य 
कौडल्य विकासासाठीचे त्यांचे प्रतिनिधी. 
न बाळ व किशोरवयीन कामगार प्रथेचे उच्चाटन करण्याकरिता | सदस्य 


कार्यरत संस्था- संचालक,प्रथम कौन्सिळ फॉर Sarge 
चिल्ड्रन, वाय.बी.चव्हाण सेंटर, चौथा माळा, भोसले मार्ग, नरिमन 
पॉईंट, मुंबई ४०० ०३२. 


७ पोलिस किवा बाल कामगार मुक्‍त करण्याकरिता स्थापित | सदस्य 
जा.पु.चे प्रतिनिधी-पोळीस उप आयुक्‍त (जा.पु) अंमलबजावणी 
गुन्हे शाखा, पोलिस मुख्यालय, क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१७/प्र.क्र.२९४/काम-४, 


२. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य संसधान केंद्राने त्यांची कार्ये पार पाडावयाची आहेत. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०११६४३३७६०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
Date: 2019.08.01 16:48:50 +05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महासंचालक, प्रसिध्दी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर शासन निर्णयास व्यापक प्रसिध्दी 
देण्याच्या विनंतीसह. 
प्रतिलिपी :- 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कामगार), कामगार आयुक्‍त यांचे कार्यालय, बांद्रा (पु), मुंबई Yoo ०५१. 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१०. आयुक्‍त (महिला व बाल कल्याण), मुंबई. 
११. सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी. 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
१३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
१४. संचालक, सर्व शिक्षा अभियान किंवा त्यांचे प्रतिनिधी. 
१५. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विभाग, पुणे. 
१६. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 
१७. संचालक, राज्य शिक्षण व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था किंवा कौडल्य विकासासाठीचे त्यांचे 
प्रतिनिधी 
१८.संचालक,प्रथम कौन्सिल फॉर Sore चिल्ड्रन, वाय.बी.चव्हाण सेंटर, चौथा माळा, भोसले 
मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०० ०३२. 
१९. पोलीस उप आयुक्त (जा.पु.) अंमलबजावणी गुन्हे शाखा, पोलिस मुख्यालय, क्रॉफर्ड मार्केट, 
मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


